महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ अंतर्गत 
गठीत सार्वजनिक मनोरंजन नियमांखालील 
परवान्यासंदर्भातील अपिलांवर सुनावणी घेण्याचे 
शासनाचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआयएस-१२२३/प्र.क्र.१७०/विज्ा-५ 
मुख्य इमारत, दुसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - १४ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा - कार्यालयीन आदेशा, क्र. गृहआ-२०२०/प्र.क्र.१०९/आस्था-२, दि. २९.०९.२०२२ 
प्रस्तावना - 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ अंतर्गत गठीत सार्वजनिक मनोरंजन नियमांखालील 
परवान्यासंदर्भातील अपिलांवर सुनावणी घेण्याचे शासनाचे अधिकार उपरोक्त कार्यालयीन आदेशान्वये 
प्रधान सचिव (अपिल व सुरक्षा) यांना प्रदान करण्यात आले होते. सदर अपिलांवरील सुनावणीचे अधिकार 
क्षेत्रिय स्तरावर सुपुर्द केल्यास सार्वजनिक मनोरंजन नियमाखालील परवान्यांचे नियमन करणे सुलभ व 
संयुक्तिक होईल. यास्तव सदर अधिकार क्षेत्रिय स्तरावर सुपुर्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय - 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३३(१) (वाय) मधील तिस-या परंतुकातील तरतूद 
विचारात घेता, महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम, १९५१ कलम ३३, उपकलम (१) मधील खंड (डब्लू, (डब्लू 
ए), (डब्लू बी), (एक्स), (एक्स ए), (वाय) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
सार्वजनिक मनोरंजनाच्या जागांसाठी आणि केंब्रे नृत्याचे कार्यक्रम, डिस्कोथेक, खेळ, मेळे व तमाठो 
यांसहित सार्वजनिक मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांसाठी / जागेसाठी (सिनेमाव्यतिरिक्‍त) परवाना देणे व त्यावर 
नियंत्रण ठेवणे याकरिता नियम तयार करण्यात आले आहेत. सदर नियमांतर्गत येणा-या परवान्यासंदर्भात 
दाखल होणा-या सर्व अपिलांवर सुनावणी घेण्याचे शासनाचे अधिकार, यापुढे संबंधित विभागीय आयुक्तांना 
प्रदान करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच उपरोक्‍त वाचा येथील कार्यालयीन आदेश या 
शासन निर्णयान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१२२३/प्र.क्र.१७०/विशा-५ 


2. 


प्रत- 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२१४१८५७२४८४२९ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Cc A A -5 


Digitally signed by GANESH MOHAN KATHAWATE 


DN: c=IN, O0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2, 


5.4.20=a08089dc01 Ocecf37359d48237 bde2fdabcef7 12865526651 
57157cefbb8037, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialINumber=9F40BA5D0001001E5D7FBO8F 1FO9FA7254742312881 
F9048102F68CD0ED7649F, cn=GANESH MOHAN KATHAWATE 


Date: 2024.02.14 19:06:53 +05'30" 


(गणेश काथवटे) 
अवर सचिव, गृह विभाग 


मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव (अपिल व सुरक्षा) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव (fasts) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 


. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 


७. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, ठाणे sex, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, मिरा भाईंदर, नागपूर, 


८. 
र. 


नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर हहर, अमरावती. 
सर्व जिल्हाधिकारी 
सहसचिव (विज्ञा-५), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


१०.विशा-५ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


